राज्यातील झासनमान्यता प्राप्त खाजगी 
विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत 
संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये 
प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची 
योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२०. 
वाचा :- १. आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक शासन निर्णय, दि.३१.०३.२०१६. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२(भाग-३)/तांशि-४, 
दि.०७ ऑगस्ट, २०१८. 
शासन शुद्धीपत्रक :- 
संदर्भ क्र.०१ येथील दि.३१.०३.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयामधील शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 
योजनेंतर्गत लाभाच्या पात्रतेसाठी अटी व शर्ती या मथळ्याखाली अट क्र.२४ मध्ये “सदर योजनेंतर्गत 
पात्र असणारे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी पुढील ३ वर्षाच्या आत 
म्हणजेच शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पर्यंत सक्षम शिखर संस्थेकडून मूल्यांकन व दर्जाचा मानांकन प्राप्त 
करणे (Assessment and Accreditation) आवश्‍यक राहील. तदनंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
संबंधित शिखर संस्थांकडून मूल्यांकन व दर्जा निश्चिती करुन मूल्यांकन प्राप्त न केल्यास अशा संस्थांना 
मुल्यांकन व दर्जा मानांकन प्राप्त होईपर्यंत या योजनेतून वगळण्यात येईल व त्या वर्षापासून केवळ 
मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शौक्षणिक संस्थेमध्ये प्रथम वर्षासाठी प्रवेशा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरेताच सदर 
योजना लागू राहील”. 
या ऐवजी 
२४ “सदर योजनेंतर्गत पात्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंधित शौक्षणिक संस्था (NAAC, NBA इ.) 
मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन करण्यास पात्र ठरल्यानंतर त्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० अखेरपर्यंत सक्षम 
शिखर संस्था/यंत्रणा/मंडळाकडून (Assessment and Accreditation) असे मूल्यांकन व दर्जाचे 
मानांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्ज करणे क्रमप्राप्त राहील”, असे वाचावे. 
याव्यतिरिक्त योजनेच्या सर्व अटी व शार्ती पूर्वीप्रमाणचे राहतील. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३१२११०५१४६२२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व Chao Narayan 


Shinde 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का.१२ 


A 


मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 

मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुगधव्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

१७) संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

IC) SIGE आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१९) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


CS x ww 


पु 


(२ S&S & 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


20) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती. 
२१) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२३) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

२४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची कार्यालये 

२६) सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग 
२७) निवडनस्ती का-१२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


